महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१७/(१७६/१७)/व्यशि-१ 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 

दिनांक: 02 जुले, २०१८. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१७/ ३१४, दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१७. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट-अआ(क) (तां) रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.५,४००/- या वेतनश्रेणीतील 
प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था/मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा/ निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/ व्यवस्थापक, यंत्र निगराणी पथक/ परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण 
परीक्षा मंडळ/चर्मतज्ञ तथा अधीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ मधील विनंती बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 

are | 2 3 

i श्री. गणवीर आर. बी. निरीक्षक, 
उपप्राचार्य, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पद्धती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
द्वारा औ.प्र. संस्था,नांदेड, जि. नांदेड. प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 

२ श्री.सुनिल द.शिदे निरीक्षक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, काटोल, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
जि.नागपूर. अधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 

३ | श्री. गजानन उ. राजुरकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था,जामनेर, औ.प्र.संस्था, वरोरा, 
जि. जळगाव. जि. चंद्रपूर. 

४ | श्री.महादेव हि.माने उपप्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.विद्यालय, औ.प्र.संस्था, कराड, 
कोल्हापूर,जि.कोल्हापूर. जि.सातारा. 

५ | श्रीमती शाल्मली घोलप पाटील मुख्याध्यापक, 
निरीक्षक, व्य.शि व प्र., प्रादेशिक कार्यालय, शा.ता.विद्यालय, सातारा, 
नागपूर. जि.सातारा. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७६/१७)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 

कु, जडो २ ३ 

६ | श्रीमती कल्पना खोब्रागडे मुख्याध्यापक, 
उपप्राचार्य,प्र. व्य. प्र. प. अ. औ.प्र.संस्था, शा.ता.विद्यालय, चंद्रपूर, 
अमरावती, जि.अमरावती. जि.चंद्रपूर . 

७ | MSA पु.होडाऊ प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, वरोरा, जि.चंद्रपूर . औ.प्र.संस्था, काटोल, जि.नागपूर. 

८ | श्री. प्रविण जो. औताडे, मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य,उच्चस्तर औ.प्र. संस्था,नागपूर शा.तं.मा.शाळा, लातूर, 
जि. नागपूर. जि.लातूर. 

९ श्री.ए.ए.आल्टे उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, सावनेर, औ.प्र. संस्था, औरंगाबाद, 
जि.नागपूर. जि.औरंगाबाद. 

गि o | share शि.पेदापल्लीवार प्राचार्य, 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व औ.प्र.संस्था, सावनेर, 
प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, नागपूर. जि.नागपूर. 

| q | श्रीमती योगिता अ.गांभरकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था (मुलींची), शासकीय उच्चस्तर (अनु.जाती व 
औरंगाबाद. नवबौध्द) औ.प्र.संस्था,नागपूर . 

१२ । श्रीमती अपर्णा कुलकर्णी, निरीक्षक, 
मुख्याध्यापक, शा.तां. शाळा, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
औरंगाबाद. कार्यालय, नाशिक. 

१३ | श्री.संदीप बोरकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, पुलगाव, जि.वर्धा. औ.प्र.संस्था, वाशीम. 

१४ | श्री. काकड इंद्रभान महादू, निरीक्षक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक 
वाशीम. कार्यालय, नाशिक. 

१५ _ श्री. साबळे हाशिकांत दामोदर निरीक्षक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था (मुलींची), जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
नाशिक. अधिकारी कार्यालय, पुणे. 

१६ श्री.महादेव इंगळे निरीक्षक, 
निरीक्षक, मुख्य कार्यालय, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक 
मुंबई. कार्यालय, औरंगाबाद. 

qo | श्री.के.एस.रावते उपप्राचार्य, 
व्यवस्थापक, यंत्र निगराणी पथक, औ.प्र.संस्था, पनवेल, 
अमरावती. जि.रायगड. 

१८ | श्री. विष्णू भगवान gare निरीक्षक, 


प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, अंबड, 
जि.जालना. 


जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७६/१७)/व्यशि-१ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
a 2 3 

१९ | atl. सदाफुले ए.एम. निरीक्षक, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद. अधिकारी कार्यालय, ठाणे. 

२० श्री. रविद्र लोखंडे, मुख्याध्यापक, 
सहा. प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत शा. तां.मा.शाळाव 
प्रशिक्षण संस्था,तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र कनिष्ठ महाविद्यालय, 
द्वारा, औ.प्र.संस्था, नागपूर, जि. नागपूर. अमरावती. 

२१ | श्री. पाटील एस.एस. प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, औरंगाबाद. औ.प्र.संस्था,नाशिक. 
(एससीपी, औ.प्र.संस्था) (एससीपी औ.प्र.संस्था) 

22. श्री.गोरे संजय निरीक्षक, 
निरीक्षक, व्य. शि. व प्र., व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद. प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती. 

२३ | श्री.महेश जाधव मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, उदगीर, शा.तां. विद्यालय, 
जि.लातूर. उल्हासनगर, जि.ठाणे. 

२४ _  श्री.आर.डी. गारे उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, लोणंद औ.प्र.संस्था, औंध पुणे. 
जि.सातारा. 

२५ | श्रीमती सोनम किसन चौधरी उपप्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.विद्यालय, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती 
अमरावती. द्वारा औ.प्र.संस्था, औंध पुणे. 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व प्रवास 


भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. 
नये. 


४. 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ 


सदर आदेशा तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी 


हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७६/१७)/व्यशि-१ 


ष्‌. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७०२१४१२५६३१०३ हा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dr.Manish 1 
Sheshrao ॥॥॥९९. एम नट 
(डॉ.मनिष शो. मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. (* संचालकांमार्फत) 
3) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (* संचालकांमार्फत) 
8) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (* संचालकांमार्फत) 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (* संचालकांमार्फत) 
६) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ मा.राज्यमंत्री (कौडल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
(* संचालकांमार्फत) 
९) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (* संचालकांमार्फत) 
१०) सर्व संबंधित अधिकारी (* संचालकांमार्फत) 
११) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (* संचालकांमार्फत) 
१२) निवडनस्ती (व्यशि-१) 
(* संचालकांमार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


